महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, 
मुंबई या कार्यालयातील महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट-ब 
(अराजपत्रित), गट-क व गट-ड या संवर्गातील 
नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील रिक्त पदे 
भरण्याकरिता निवड समितीची पुनर्रचना 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः समिती-२०१६/प्र.क्र.१५३/आस्था-२ 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १३ जुले, २०२० 
वाचा रव्य 
१) मराठी भाषा विभाग, झासन निर्णय, क्र.समिती-२०१६/प्र.क्र.१५३/आस्था-२, 
दिनांक २६.०९.२०१९ 
२) महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचे पत्र क्र.सासंमं/आस्था/निवड समिती/ 
प्र.क्र.२/४२३९, दि.२६.११.२०१९ 


शुद्धीपत्रक- 
संदर्भ १ येथील शासन निर्णयातील तिसऱ्या परिच्छेदातील निवड समितीतील अनुक्रमांक-५ 


येथील “श्री. प्र. ना. मोरे, प्रभारी अधीक्षक, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई” या ऐवजी 


“श्रीमती राधिका बा. रांबाडे, सहाय्यक लेखाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, 


मुंबई” असे वाचण्यात यावे. 


सदर मंडळामध्ये गट-अ दर्जाचे अन्य कोणतेही पद मंजूर व उपलब्ध नसल्याने अपवादात्मक बाब 


म्हणून सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ८३/१९/१३-अ, दि.१७.१२.२०१९ अन्वये 


दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन शासन सदर दुरुस्तीस मान्यता देत आहे. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः समिती-२०१६/प्र.क्र.१५३/आस्था-२ 


सदर शासन शुद्धीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतर "थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००७१३१४५४४९०७३३ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


१ 


AD 


Ce wv 


o~ 


पु 


SG ८-४) 


(< 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


m2) 


Go 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MANGESH 


MAN G E S H PARSHURAM KUDTARKAR 


DN: CN = MANGESH 


PARSHURA (Ain's Manarasna 0” 


GOVERNMENT OF 
M MAHARASHTRA, OU = 

MARATHI LANGUAGE 

Date: 2020.07.13 17:37:07 
KUDTARKA. ०९३९७० 
R 


(मं. प. कुडतरकर) 
कार्यासन अधिकारी 


सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ, प्रभादेवी, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१३-अ, मंत्रालय, मुंबई 
श्री. संतोष पु. खोरगडे, उपसचिव, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
श्री.अ.ई.ई.शेख, उपसचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
श्री. हर्षवर्धन तु. जाधव, अवर सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
श्रीमती मीनाक्षी रा. पाटील, सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई 
) श्रीमती राधिका बा. रांबाडे, सहाय्यक सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई 


११) अवर सचिव (आस्थापना), मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१२ 


) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


